मंत्रालयाव्यति रिक्‍त राज्यातील इतर शासकीय 
कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या saya 
प्रवेशाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१६ /प्र.क्र.९/१८ (र.व का.) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


परिपत्रक : 


श्री. भालचंद्र बडवाईक विरुध्द महाराष्ट्र शासन या मुंबई उच्च न्यायलय, खंडपीठ नागपूर 
येथे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये न्यायालयाने राज्यातील शासकीय कार्यालयामध्ये 
अभ्यांगतांच्या प्रवेशासाठी एक विशिष्ट कार्यपध्दती अवलंबण्याबाबत व त्यामध्ये सुसुत्रता 
आणण्याबाबत सुचना केल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या 
प्रवेशासाठी प्रवेशपत्रिका गृह विभागाकडून विहित करण्यात आलेली आहे. तथापि राज्यातील इतर 
शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यांगतांसाठी Vassar नमुना विहित करण्यात आलेला 
नाही. सबब सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे 
नियंत्रणाखाळील जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी प्रवेश्पत्राचा 
नमुना विहित करावा व त्या नमुन्यातील प्रवेशपत्र दिल्यानंतरच संबंधित अभ्यागतास शासकीय 
कार्यालयामध्ये प्रवेश देण्याबाबत सूचना निर्गमित कराव्यात. तसेच अभ्यागतांच्या (ज्येष्ठ नागरिक / 
दिव्यांग / सर्वसाधारण अभ्यागत) प्रवेशाची वेळ, प्रवेशपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्‍यक 
कागदपत्रे, प्रवेशाच्या वेळी सोबत ठेवता न येणाऱ्या प्रतिबंधित वस्तु इ. ची माहितीबाबतचे 
फलकसुद्धा प्रवेशाच्या ठिकाणी लावण्याबाबत संबंधित कार्यालयांना सूचना देण्यात याव्यात. 
२. यासंदर्भात मंत्रालयामध्ये प्रदर्शित करण्यात आलेल्या सूचनाफलकाची प्रत तसेच 
अभ्यागतांना देण्यात येत असलेल्या प्रवेशञापत्राची प्रत संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे. तरी 
यासंदर्भातील कार्यवाहीसंबंधी जिल्हा पोलिस अधिक्षक / विशेष पोलिस महानिरीक्षक अथवा 
संबंधित क्षेत्रिय पोलिस अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. 
3. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६११००४७४५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1०५१, ou=General 
30006-400032, 


(3000016 


serialNumber 108294897 7afe1d60c7937a8e48890a10857adb 
ef0fda2aacc8fad7e55a9d, cn=Madhav Vaman Godbole 
Date: 2019.09.16 11:08:54 +05'30" 

(मा. वा. गोडबोले ) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (पत्राने), 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१६ /प्र.क्र.९/१८ (र.व का.) 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, ( पत्राने ), 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा 

राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (TAM), 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१२.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय 
प्रमुख, 

१७.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई, 

१८. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र wear, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

१९.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

२०.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 

२१.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

२२.बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

२३.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

२४.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी मुंबई 

२५.निवड नस्ती ( कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


_—_—_—,. 
— -:>>> 
OE -> ees ees 


ate ee 8 


आरसा गेट प्रवेशव्दार, मंत्रालय 
गतत a १४११४७५ प्रवेश | 
फक्त | 
प अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरिता वेळ - ०८.३० ते २०.०० 
(मंत्रालयाचे मूळ ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावावे.) | 


—— 


| जनता जनार्दन गेट प्रवेशव्दार, मंत्रालय प्रवेश 

| ९) पंत्रालया बाहेरील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी मंत्रालय प्रवेश, वेळ - ९०.०० ते ९७.३० 

| २) विविध वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना ब कॅमेरामन, मंत्रालय प्रवेश, वेळ - ९९.०० 

| ३) जेष्ठ नागरिकांना प्राथान्याने मंत्रालय प्रवेश वेळ - ९२.०० ते ९७.३० | 
| ४) दिव्यांग व्यक्‍तींना प्राथान्याने मंत्रालय प्रवेश वेळ - ९३.०० ते ९७.३० 

| ५) इतर सर्व अभ्यागत पंत्रालय प्रवेश 

| 

| 

| 


१) मंत्रालय प्रवेशिका घेताना शासन मान्यता Saat मूळ ओळखपत्र (उदा. पॅनकार्ड, आधारकार्ड. , 
पारपत्र. निवडणूक कार्ड, बाहन परवाना इ.) दाखवुन मंत्रालय प्रवेशिका घ्यावी. झेरॉक्स प्रत Tes 


वेळ - १४.०० ते १७.३० | 


धरली जाणार नाही. न 
२) मंत्रालय प्रबेशावेळी कोणतीही आक्षेपार्ह ey. बॅनर:*कलक. झेंडे. हत्यार. अग्निशस्त्र जवळ बाळगू . 


मजल्या व्यतिरिक्त इतरत्र जाऊ नये. 


नये. 
| ३) मंत्रालय प्रवेशिकेवर ज्या मजल्याचा उल्लेख असेल त्याच मजल्यावर व संबंधित विभागात जावे. त्या 
| . क प्रवेशिका क r 
।__४) मंत्रालया बाहेर जाताना मंत्रालय प्रवेशिका NGS AE बाहेर जाताना मंत्रालय प्रवेशिका पा$च बेल्ट सह मंत्रालय गटवर जमा करडा. 


ate tie sera प्रवेशव्दार (गार्डन गेट), मंत्रालय प्रवेश 
१) envi बाहेरील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी मंत्रालय प्रवेश, ats - ९०.०० ते ९७.३० 
। २) विविध वृत्तवांहिन्यांच्या प्रतिनिधींना व कॅमेरामन, मंत्रालय प्रवेश, वेळ - ९९-०० 
३) जेष्ठ नागरिकांना प्राधान्याने मंत्रालय प्रवेश वेळ - ९२.०० ते १७.३० 


४) दिव्यांग व्यक्‍तींना प्राधान्याने मंत्रालय प्रवेश वेळ - ९३.०० ते ९७.३० 


८५) इतर सर्व अभ्यागत मंत्रालय प्रवेश वेळ - ९४.०० ते ९७.३० 


१) मंत्रालय प्रवेशिका घेताना शासन मान्यता! वैयक्‍तोक मूळ ओळखपत्र (उदा. पॅनकार्ड, आधारकाड. 


पारपत्र, निबडणूक कार्ड, वाहन परवाना इ.) दाखवुन मंत्रालय प्रवेशिका घ्यावो. झेरॉक्स प्रत A 


धरली जाणार नाही. 
२) मंत्रालय प्रवेशावेळी 
i नये. 
: 3) मंत्रालय प्रवेशिकेबर ज्या मजल्याचा 
मजल्या व्यतिरिषत इतरत्र जाऊ नय. 
४) संत्रात्ल्या बाहर जाताना ! मंत्रालय 


| 
| 
' 


| 
|) 
| कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तु. बॅनर, फलक. झेंडे, हत्यार, ATTN जवळ बाळगू 


उल्लेख असेल त्याच मजल्यावर ब संबंधित विभागात जावे. त्य 


मंत्रालय गेटवर जमाकरावो. __ _ . 


हळ ea —_— 


SAMPLE OF PASS 


Pass No : 180418-0635 02:00 to 5:30 PM 
मंत्रालय प्रवेशपत्र 


MANOJ LAXMAN KAMANE 
ग्राम विकतस विभाग 


M4 


पॅन कार्ड: 


WA 


टिप : कृपया जाण्यापूर्वी गेट पास परत करणे अनिवार्य आहे 


